केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान 

धुळे शहराच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पास 
(अक्कलपाडा उद्धव) प्रशासकीय मान्यता 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बैठक-२०१९/प्र.क्र.६३/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १४ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा:- 


१. शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र: अमृत-२०१५/प्र. क्र.१९७/नवि-३३, 
दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०१५. 

२. शासन परिपत्रक क्र. नगर विकास विभाग क्र: अमृत-२०१६/प्र.क्र.१६३/नवि-३३, 
दिनांक १६ मे, २०१६ व १२ जुले, २०१६. 


प्रस्तावना:- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानाची अंमलबजावणी संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये 
राज्यामध्ये सन २०१५-१६ वर्षापासून राज्यामध्ये करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा, 
मलनिस्सारण, पर्जन्यजळलवाहिनी, नागरी परिवहन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची निर्मिती 
अभियान शहरांमध्ये करण्यात येणार आहे. त्यानुसार सदर अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक 
वर्षामध्ये राज्याच्या रु. ३२८० कोटी किंमतीच्या आराखडयास केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली आहे. 


०२. अमृत अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या राज्य वार्षिक कृति आराखड्यामध्ये 
धुळे शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेचा (अक्कळलपाडा उद्धव) समावेश करुन सदर प्रकल्पास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र 
शासनाकडून मंजूर केलेल्या राज्य वार्षिक कृति आराखडयामध्ये धुळे शहराच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा 
(अक्कलपाडा उद्धव) समावेश करुन मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नाशिक यांच्या 
तांत्रिक मान्यता आदेशानुसार खालील परिच्छेद क्र. २ मधील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या 
शासन PUA प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


०२. धुळे शहराच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पातील (अक्कलपाडा उद्धव) उपांगे व त्यांचे किंमतीचे विवरण 
पुढीलप्रमाणे आहे:- 


| Sr. No. | No. Particulars | Amount (In Rs.) 


1 Section-A | -A 


1 Working survey 10,00,000 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१९/प्र.क्र.६३/नवि-३३ 


2 Approach Chanel L = 550M 1,28,14,384 
3 Twines Jack well 3,59,40,646 
za Approach Bridge 253M 66,57,488 
Raw Water Pumping machinery 250 BHP, 
2 5 No. Disch - ०० री हळ 41M OEE. ae 
16 Raw Water Rising Main 1422 mm dia. MS 10 mm tk L=1860 M 9,54,16,190 
7a Water Treatment Plant Cap. 69.00 MLD 10,79,20,044 
7b Provision for SCADA and Automation for 69 MLD 1,12,37,748 
7C Pumping Machinery for recirculation sump 2,11,582 
Pure Water Gravity Main of DI "K-7" pipes, 1200 to 500 mm 
Ez dia., L= 44985 M ह ia 7०० 
19 Trial run of scheme 63,86,472 
10 Chain link fencing to WTP & ESR campus 39,48, 768 
11 Providing Supply InstallingElectromagnetic flow meter, 35,72,664 
ultrasonic bulk type etc 
Total (Section- A) | 1,17,75,56,303 
Section - B 
1 Repairs to Dhule Tapi Source Water supply Scheme 3,78,84,932 
2 Raw Water pumping machinery to Dhule (Tapi) Water supply 3,25,43,856 
Scheme 
Total (Section - B) 7,04,28,788 
Section - C 
1 Repairs to Dedargaon Source Water supply Scheme 3,26,69,343 
Total (Section - C) 3,26,69,343 
Total Rs. (Section- A+B +C)| 1,28,06,54,434 
Section -D Add 12.00% GST Charges 15,36,78,532 
Total Rs. (A+B+C+D) | 1,43,43,32,966 
111 Section-E | -E 
1 Electrical Supply Arrangements 2,00,00,000 
2 Road /Highway crossing and along pipe line laying permission 
charges 
Rising Main 1,10,00,000 
Gravity Main 6,60,00,000 
Total of Section -E Rs. 9,70,00,000 
Net Total (Section- A+B+C + D + E)Rs.| 1,53,13,32,966 
Say Rs. 153.13 Cr. 
ae ee कार्यादेश दिनांका 
ल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी 
पासून १८ महिने 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१९/प्र.क्र.६३/नवि-३३ 


०३. धुळे शहर पाणीपुरवठा योजनेचा (SEPSIS उद्धव) केंद्र शासनाकडून मंजूर राज्य वार्षिक 
कृति आराखडयानुसार सुधारीत वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे आहे. 


नागरी योजनेची |। केंद्र शासनामार्फत | राज्य शासनामार्फत | नागरी स्थानिक स्वराज्य 
अ. | स्थानिक । मंजूर किंमत | अनुज्ञेय अनुदान अनुज्ञेय अनुदान संस्थेचा सहभाग (प्रकल्प 
क्र. | स्वराज्य (डीपीआर । (प्रकल्प किंमतीच्या | (प्रकल्प किंमतीच्या किंमतीच्या 
संस्थेचे नाव | नुसार) Yo %) 24 %) 24%) 
ea २ 3 8 4 & 
ae रु. 943.93 रु. ७६.५६५ रु. ३८.२८२५ रु. ३८.२८२५ 
र गाती कोटी कोटी कोटी 
पालिका 


४. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथीळ शासन निर्णयानुसार धुळे शहर पाणीपुरवठा प्रकल्पास 
(अक्कलपाडा उद्धव) खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 
४.१ सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा धुळे महानगरपालिका राहील. 


४.२ प्रकल्पासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा धुळे महानगरपालिकेमार्फत भरण्यात यावा. 


४.३ केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयानुसार सदर 
प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 

४.४ राज्य शासनाने शासन परिपत्रक क्रमांक अमृत-२०१६/प्र.क्र. १६३/नवि-३३, दिनांक १६ मे, २०१६ 
व १२ जुले, २०१६ नुसार विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया व 
अंमलबजावणी विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करणे संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 
तसेच या प्रकल्पासाठी डी. आय. पाईप्ससह सर्व प्रकारच्या पाईप्सचा देखील निविदेत Warder 
करण्यात यावा. 


४.५ सदर प्रकल्पाच्या निविदा या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने अमृत अभियानातील पाणीपुरवठा 
प्रकल्पांसाठी निर्गमित केलेल्या नमुना निविदा प्रपत्रानुसार करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक 
राहील. यासाठी मसुदा निविदा प्रपत्र महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने महानगरपालिकेस तात्काळ 
उपलब्ध करून द्यावे. 

४.६ सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश प्रशासकीय मंजूरीच्या आदेशापासून ४५ दिवसांच्या आत 
देण्यात येतील याची कार्यान्वयन यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. 


४.७ केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या सुधारणांची 
(Reforms) पूर्तता विहित कालावधीत पूर्ण करणे संबंधित अभियान शहरास बंधनकारक राहील. 

४.८ निधी वितरणाची कार्यपद्धती:- केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार 
केंद्र शासन हिऱ्याचा निधी हा तीन टप्यात (२० टक्के + Yo टक्के + ४० टक्के) वितरीत Hot जाणार 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१९/प्र.क्र.६३/नवि-३३ 


आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाकडून वितरीत निधीच्या प्रमाणात राज्य हिऱ्याचा निधी केंद्र हिस्सा वितरीत 
करताना सोबत वितरीत केला जाईल. 


४.९ अमृत अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी tafezara निधी उभारताना नागरी स्थानिक स्वराज 
संस्थांनी त्यांना राज्य शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या १४ व्या वित्त आयोग, १ टक्‍के मुद्रांक शुल्क व वस्तू व 
सेवा कराच्या अनुदानाशी एककेंद्राभिमुख (Convergence) करणे आवश्‍यक राहील. यासाठी त्यांनी 
यामधून मिळणारा निधी चिन्हांकीत करून ठेवावा. 

४.१० सदर प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिश्याचा प्रथम हप्त्याचा निधी या प्रकल्पाचे 
कार्यादेश दिल्यानंतरच वितरीत करण्यात येईल. त्यानुसार केंद्र शासनाने विहित केल्यानुसार 
उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास सादर केलेनंतर पुढील हप्त्याचा केंद्र sara व त्याप्रमाणात 
राज्य हिश्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 


४.११ अभियानाच्या वित्तिय आकृतीबंधानुसार केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या निधीच्या 
प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज संस्था हिऱ्याचा निधी उभा करून सदर खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
केंद्र शासनाने विहित केलेल्या प्रपत्रात शासनास सादर करणे संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर 
बंधनकारक असणार आहे. 

४.१२ सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करताना दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर प्रकल्पासाठी प्राप्त 
निधी शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहीत केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते उघडून ठेवणे अनिवार्य 
राहील. सदर प्रकल्पासाठी वितरीत केलेला निधी त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक असून 
त्याचा वापर इतर प्रयोजनार्थ केल्यास सदर बाब ही गंभीर वित्तिय अनियमितता समजण्यात येईल. 
४.१३ राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ प्रकल्प 
किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन 
यंत्रणेची राहील. राज्य शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केळे जाणार नाही. 
४.१४ सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही 
संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 

४.१५ प्रकल्पाचे काम सुरु झालेनंतर प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराने कामाची गुणवत्ता व देयके 
प्रमाणित केलेनंतर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत कामाची देयके १५ दिवसांत संबंधित कंत्राटदारास 
देण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 

४.१६ अमृत अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सदर प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 
प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार म्हणून कार्य करील. त्यापोटी कार्यान्वयन यंत्रणा ३ टक्‍के इतके शुल्क 
शासनामार्फत विहीत करण्यात येणाऱ्या कार्यपध्दतीनुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास अदा करेल, 
तसा ठराव महानगरपालिकेने करणे बंधनकारक राहील. 

४.१७ सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व ना हरकत प्रमाणपत्रे तसेच जागा 
उपलब्ध करून घेण्याची कार्यवाही प्रकल्पाचे कार्यादेश देण्यापूर्वी करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१९/प्र.क्र.६३/नवि-३३ 

४.१८ प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये नमूद 
केलेप्रमाणे पाणीपुरवठा कराची आकारणी करणेबाबत महासभेची मान्यता घेऊन त्याअनुषंगाने 
आवर्यक कार्यवाही करण्यात यावी. 

४.१९ धुळे महानगरपालिकेस यापूर्वी युआयडीएसएसएमटी योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 
प्रकल्पातील उपांगे व या प्रकल्पातील उपांगे यामध्ये व्दिरुक्ती (Duplication) होत नसल्याची 
खातरजमा करण्याची जबाबदारी महानगरपालिका व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांची राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२१४१७०७१७४६२५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Pandurang bch oe =. = 
Jotiba Jadhav ee sa 
(पां. जो. जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 
४. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
६. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
७. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
१०. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
११. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक. 
१२. जिल्हाधिकारी, धुळे. 
१३. आयुक्‍त, धुळे महानगरपालिका, जिल्हा धुळे. 
१४. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नाशिक विभाग. 
१५. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, धुळे. 
१६. अधिक्षक अभियंता, मध्यवर्ती नियोजन संकल्पचित्र व सनियंत्रण, मजीप्रा, नवी मुंबई. 
१७. निवडनस्ती, नवि-३३. 


KKKKK 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


